= 


भाग चार-ब] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जुलै Lo, २००७/आषाढ १९, शके १९२९ १९२२५ 


गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२, दिनांक १० जुलै २००७ 


अधिसूचना 


मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९. 

क्रमांक एमआयएस.११०७/सीआर-३३/(३)/इएक्ससी-३.--- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास असे 
बाटते को, महाराष्ट्र पेय मद्य (किरकोळ विक्रीची कमाल किंमत निर्धारण) नियम, १९९६ (यानंतर 
ज्याचा उल्लेख ' प्रधान नियम " असा केला आहे) मध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी खालील 
नियम तत्काळ अंमलात आणावेत आणि म्हणून मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९(१९४९ च्या 
मुंबई पंचवीस) (यानंत्र ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम “ असा केलेला आहे.) च्या कलम 
१४३ च्या उप कलम ३ च्या परंतुकानुसार तरतूंद केल्याप्रमाणे हे नियम आधी प्रसिद्ध न करता 
ले करण्यात यावे. 

आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १४३ च्या उप कलम (२) च्या खंड (एच-१) 
च्या उप-खंड (दोन) आणि त्याबाबतीत प्रदान करण्यात आलेल्या समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व 
अधिकारांचा SR करून महाराष्ट्र शासन खालील नियम करीत आहे ते असे :--- 

१. या नियमांना महाराष्ट्र पेय मद्य (किरकोळ विक्रीची कमाल किंमत निर्धारण) (सुधारणा) 
नियम, २००७ असे संबोधण्यात. याबे. 

२. उप नियम २(ड) खालील स्पष्टीकरण-१ मधील “ इतर ” या शब्दानंतर *“ (मूळ कस्टम 
ड्युटीसह) ' हे शब्द अंतर्भूत करण्यात यावेत. . 

३. महाराष्ट्र पेय मद्य (किरकोळ ferret कमाल किंमत निर्धारण) नियम, १९९६ मधील 
नियम २ मध्ये ' इ ” नंतर खालीलप्रमाणे अंतर्भूत करावे :-- 

(इ-१)-* विदेशी मद्य ” म्हणजे उक्त अधिनियमांतील कलम २ मधील खंड (१७) अंतर्गत 
व्याख्या केल्याप्रमाणे भारताबाहेर उत्पादीत केलेले अथवा तयार झालेले सर्व प्रकारचे मद्य. 
४. प्रधान नियमांच्या नियम ३ मधील उप निवम (२) नंतर खालीलप्रमाणे परंतुक अंतर्भूत 
करण्यात यावे :--- 


“ परंतु विदेशी मद्याच्या संदर्भात निर्धारणीय मूल्य म्हणजेच निर्मितीमूल्य असे समजण्यात 
aa.” 


is महाराष्ट्र शासन TATA, असा., जुलै ९०, २००७/आषाढ १९, शके ९९२९ [भाग 'चार-ब 


स्पष्टीकरण.--- उपरोक्‍त परंतुकाच्या उद्देशाकरिता निर्मितीमूल्य ठरविण्यासाठी कस्टम 
विभागाने कस्टम अँक्ट, १९६२ नुसार मान्यता दिलेले निर्धारणीय मूल्य हे आयात केलेल्या 
आणि बंदीस्त कस्टम बखारीबाहेर किंवा कस्टम सरहद्दीबाहेर काढलेल्या विदेशी मद्याचे 
निर्मितीमूल्य समजण्यात यावे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


गौ. जो. रसाळ, 
शासनाचे उप सचिव. 


oo 


भाग चार-ब] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जुलै १०, २००७/आषाढ १९, शके ९९२९ ११२७ 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 10th July 2007 


NOTIFICATION 


Tue Bompay Prouisirion Acr, 1949. 

No. MIS. 1107/C.R. 33(3)/EXC-3,— Whereas the Government of 
Maharashtra considers that the following rules further to amend the 
Maharashtra Potable Liquor (fixation of Maximum Retail Prices) Rules, 
1996 (hereinafter referred to as “ The Principal Rules ”) should be brought 
into force at once and therefore the rules should be made without previous 
publication as provided by sub-section (3) of section 143 of the Bombay 
Prohibition Act, 1949 (Bombay XXV of 1949) (hereinafter referred to as 
“the said Act ”). 

Now, therefore in exercise of the powers conferred by the sub-clause (12) 
of clause (१-7) of sub-section (2) of section 148 of the said Act, and of all 
other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra 


| hereby make the following rules, namely :— 


4 These rules may be called The Maharashtra Portable Liquor (fixation 
of Maximum Retail Prices) (Amendment) Rules, 2007. 
2. Inthe Explanation-1 below sub-rule 2(d) after the words “otherwise” 
the words (“ inclusive of Basic Custom Duty ”) shall be inserted. 
8. In rule 2 of the Maharashtra Potable Liquor (fixation of Maximum 
Retail Prices) Rules, 1996, after (९) following shall be inserted as follows :-— 
(९-2) “Foreign Liquor” means all liquor produced or manufactured 
outside the India as defined under clause (17) of section 2 of the said Act. 
4. Inrule 3 ofthe said rules the following proviso shall be added after 
sub-rule (2) :— ; 
“ Provided that so far as foreign liquor is concerned the Assesable 
Value shall be deemed to be the Manufactured costs ”. 


ie महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जुलै १०, २००७/आषाढ १९९, शके १९२९ [भाग चार-ब 


Explanation.—For the purpose of this proviso for computing 
manufacturing cost, the Assessable Value approved by the Customs 
Department under The Customs Act, 1962 be treated as manufacturing 
cost of foreign liquor imported and removed from custom bond or custom 


frontier. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


G..J. RASAL, 
Deputy Secretary to Government. 


te 


शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुंबई 


